सन २०१८-१९ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण 
उप अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी रु.१६६.०१ लक्ष निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २९ जानेवारी, २०१९ 


) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अे, दि.२७ एप्रिल, २०१८. 
) केंद्र शासनाच्या कृषी व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३-८७/२०१६-॥/॥&1(1&>),दि. २५ मे,२०१८. 
) केंद्र शासनाच्या कृषी व होतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र H.3-9/2094-M&T(1&P), fF. १२ जून,२०१८. 

) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.६४/१७/१४-अ,दि. २७ जून, २०१८ 
५) केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥॥&1(1&>),दि.५ जुले,२०१८. 
) 

) 

) 

) 


आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्या-६, दि.७ जुले, २०१८ 
कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायों-०८१८/प्र.क्र.२०२/१८/१४-अ,दि.१८जुले,२०१८ 
कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ,दि.१९ जुले,२०१८. 
आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्या-६,दि.७ ऑगस्ट, २०१८ 


कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.(११२(१/१८)/२-ओ,दि.१नोव्हे, २०१८. 


) 
) 
१२) कृषी व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्र क्रमांकःकुयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-अओ,दि.१५ सप्टेंबर,२०१८ 
) 
) 
) 


प्रस्तावना - 


राज्यात He पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, त्यापैकी घटक क्र.२ व ३ राज्यात राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये 
केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिळयाचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. 


केंद्र शासनाने, सन २०१८-१९ या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत मंजूर केलेल्या 
कार्यक्रमासाठी व प्रवर्गनिहाय वितरीत केलेला निधी, तसेच सन २०१७-१८ या वर्षातील अखर्चित असलेला 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 
आणि सन २०१८-१९ या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनजिवित करुन दिलेला निधी व केद्र हिस्स्याच्या या 
निधीच्या समरुप राज्य हिस्स्याच्या आवश्‍यक निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. प्रवर्ग केंद्र हिळ्याचा प्राप्त निधी समरुप राज्य 
क्र आकांक्षित सर्व २०१७-१८ चा । एकूण हिस्स्याचा निधी 
जिल्हयांसाठी | जिल्ह्यांसाठी | पुनर्जिवित निधी 

aes | सर्वसाधारण ६०० २७०० ३.५४ | ३३०३.५४ २२०२.३६ 
२. | अनु.जाती | 900 | ६०० 0.29] ७००.२७ ४६६.८४ 
३. | अन.जमाती | 900 | ४५० ७.१६ | ५५७.१६ ३७१.४४ 

एकूण ८०० ३७५० १०.९७ | ४५६०.९७ ३०४०.६४ 


संदर्भाधीन दिनांक १२ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने आकांक्षित जिल्हयासाठी वितरीत 
केलेला अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्स्याचा रु.१०० लक्ष व समरुप राज्य हिस्स्याचा रु.६६.६७ लक्ष 
असा एकूण रु.१६६.६७ लक्ष निधी संदर्भाधीन दिनांक १९ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, आयुक्‍त, 
(कृषि) यांना वितरीत केलेला आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ५ जुले, २०१८ च्या पत्रान्वये, कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा वितरीत केलेल्या केंद्र हिस्स्याच्या रु.६०० लक्ष निधीपैकी उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत रू.५००.६५ लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रू.३३३ लक्ष असा एकूण रु.८९८ लक्ष निधी संदर्भाधीन 
दि.२८ ऑगस्ट,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात आला आहे. केंद्र 
हिस्स्याचा आणखी रु.९९.३५ लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रु.६६.६६ लक्ष असा एकूण रु.१६६.०१ लक्ष निधी 
वितरीत करणे बाकी आहे. सदर निधी सन २०१८-१९ च्या नियमित कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
आयुक्‍त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय:- 
१. सन २०१८-१९ या वर्षात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत 
अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.१६६.०१ लक्ष (रुपये एक कोटी सहासष्ट लक्ष एक हजार फक्त) निधी 
आयुक्त, (कृषी) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधीमध्ये केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जाती एकूण 
क्र केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 
roe | कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान ९९.३५ 000८ १६६.०१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 
केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक:- डी-३ मागणी क्रमांक:- डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना 
(००) (१३) कृषी उन्न्ती योजना- कृषी | (००) (१४ कृषी उन्न्ती योजना- कृषी 
यांत्रिकीकरण उप अभियाना (कें.पु.यो) यांत्रिकीकरण उप अभियाना (कें.पु.यो) 
(केंद्र हिस्सा-६०%), (अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा-४०%), (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) उपयोजना) 
(2809A304), (2809A348), 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


४. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे 
जिल्हानिहाय वितरण करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. या उप अभियानाकरीता वितरीत करण्यात आलेला निधी वार्षिक कृति आराखड्यात मंजुर 
केलेल्या वाबींबर अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लाभार्थ्यांसाठीच खर्च करण्यात येत आहे याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS 
प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


६. सदर निधीमधून राबवावयाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना, कृषी यांत्रिकीकरण उप 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, दि.२७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या, उन्नत 
शेती समृध्द शहोतकरी अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, केंद्र शासनाच्या दि.५ जुळे, २०१८ च्या पत्रातील 
सूचना, अटी व शर्तीचे तसेच दि.१८ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी/शर्ती व विहीत कार्यपद्धतीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


७. सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाचे 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, २०१८ मधील अटींची पुर्तता करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 


Gi 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१२००२१४७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


मा.मंत्री ( कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्राळय, मुंबई-३२ 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=! harashtra, 


Shrikant 
Chandrakant 
serialN 19626c9e038380cd235c048f20d7ce74 
A d cffd3a' e9¢991f358271, cn=Shrikant 
Chandrak And 
nage See दी 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


b8965025d482b1 


सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
. विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व) 
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 


११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


१५.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 
१६.निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


